केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत 
करण्याबाबत (सन २०१७-१८) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१८/प्र.क्र.५०१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३, 
दिनांक १३ जुले, २०१७. 
२. भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेचे पत्र क्रमांक :- भिनिहामनपा/उद्यान/८४६/२०१९, 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१९. 
प्रस्तावना : - 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या भिवंडी-निजामपूर शाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या उपांगांच्या किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने भिवंडी- 
निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून मंजूर 
केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास दिनांक १३ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील अतर अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र.२ मधीळ विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार 
सुधारीत करण्यात येत आहे. 


०२. भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


| Sr.No. | No. Description As per Revised Estimate 

| oA | LANDSCAPE WORKS QTY UNIT AMOUNT 

= a. =| Plantation works (Above 2m ht) 

1 Palm varieties 300 | No | 390000 

2 Forest trees 965 | No | 627250 

i fp - | | = ठेपील Work sid Work 

1 Garden soil 598 501522 

2 Farm Yard Manure 256 Cum. 209821 

3 Filling Soil (labour) 853 Sqm 29852 

4 Mixing Soil & Manure (Labour) 853 Sqm 40940 

5 Clipped Hedges/Lawn 1380 Sqm 1010160 

fe Shrubbery 265 Cum 173197 
Total 2982742 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५०१/नवि-३३ 


| BO CIVIL WORKS 
1 Compound Wall 1 | | 796648 
Total 3779390 
Say Rs. 0.38 Cr. 


०३. भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. (किंमत रु.कोटी) 


योजनेची मंजूर | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक 
अ. | महानगर पालिकाचे किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 
क्र. नाव (डीपीआर (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या सहभाग (प्रकल्प 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ २ 8 दु & 
: भिवंडी-निजामपूर 6.32 ०.१९ ०.०९५ ०.०९५ 
महानगरपालिका 


०४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रमांकीत 
दिनांक १३ जुले, २०१७ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. तसेच, या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मंजूर 


किंमत रु. ०.३८ कोटी पेक्षा जास्त लागणारा खर्च भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावा. 


०५. सदर प्रकल्पाचे काम दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१११११५५२०३१५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Cc Av AD -5 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 


Pandurang 
Jotiba Jadhav 


६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर, नवी-मुंबई. 
qo, आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका, भिवंडी-निजामपूर. 
११. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 
१३. निवडनस्ती, नवि-३३. 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e54efe7da2b1bc 
63d18df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba Jadhav 
Date: 2019.11.13 12:29:29 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


